महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर संचालक 
पदी नियुक्ती करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०९ एप्रिळ, २०१८ 


शासन निर्णय 


शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेसं-१०९६/प्र.क्र.८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी, २००० मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळावर 
संचालक (अशासकीय सदस्य) म्हणून डॉ. वाय. मोहितकुमार यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०९१२०७४६०९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mridula Sanjeev Deshpande 


° * DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
rl U a a Nn) eev Works Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b989f1 1a955bd12836202040b21122502b1ac60 


De S h pa Nn d e ह हि oe Sanjeev 


Date: 2018.04.09 12:11:19 +05'30' 


(मृ.सं.देशपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

६. सचिव (रस्ते), सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.मंत्री, (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.मंत्री, सा.बां.(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.राज्यमंत्री, (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


१०.मा.राज्यमंत्री, सा.बां.(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
१२.महाळेखापाल -१, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१३.महालेखापाल -2, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


